महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. सुप्रमा-१०१८/प्र.क्र.४००/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १६ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, अमळनेर 
येथे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता एकूण ४१ सेवा निवासस्थाने 
यांचे उरलेले बांधकाम करण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०३०९/ प्र.क्र.१७१/ पोल-७, 

दिनांक ०८.०३.२०१०. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०७१५/ प्र.क्र.२४६/ पोल-७, 
दिनांक ०२.०३.२०१६. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ पो.अ.जळगांव-पो.स्टे.अमळनेर-निवा./ २५२/ २००९, 
दिनांक १०.०८.२०१८. 

४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ पो.अ.जळगांव-पो.स्टे.अमळनेर-निवा./ २५२/ २००९, 
दिनांक १५.१२.२०१८. 


ज्ञापन. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या 
अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, अमळनेर, येथे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता 
एकूण ४१ सेवा निवासस्थाने यांचे उरलेले बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. जळगाव जिल्ह्यातील पोलीस विभागाच्या निवासी व प्रशासकीय इमारतींच्या सहा 
बांधकाम प्रकल्पांना शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०३०९/ प्र.क्र.१७१/ पोल-७, 
दिनांक ०८.०३.२०१०, द्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या कामांमध्ये पोळीस 
ठाणे, अमळनेर येथे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता (एकूण ४३) सेवा निवासस्थाने 
यांचे बांधकाम करणे या प्रस्तावाचाही समावेश होता. उक्त कामासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेल्या खर्चाच्या अंदाजाची रक्‍कम रु.५,५६,३९,०००/- इतकी होती. उक्त सर्व 
कामे ही म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांच्यामार्फत करण्यात यावी 
असे उक्त शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. 


३. त्या नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०७१५/प्र.क्र.२४६/पोल-७, दिनांक 
०२.०३.२०१६, द्वारे पोलीस ठाणे, अमळनेर येथे पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता 
(४३ ऐवजी) एकूण ४१ सेवा निवासस्थाने यांचे बांधकाम करण्यासाठी रु.५,५६,३९,०००/- 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास (अगोदरची प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन) प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर 
आधारित होते. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सुप्रमा-१०१८/प्र.क्र.४००/पोल-७. 


४. उक्त कामासाठी पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या कार्यालयाच्या दिनांक 
१९.०७.२०१४ व दिनांक १५.१२.२०१६ रोजींच्य पत्रांद्वारे अनुक्रमे रु.३८० लक्ष व रु.१७६.३९ 
लक्ष (असे एकूण B. 946.39 लक्ष इतक्या रकमांचे धनादेश कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, अमळनेर, यांना देण्यात आले. दिनांक ०२.१२.२०१६ पासून उक्त काम सुरू 
करण्यात आले. उक्त काम WY टक्के पूर्ण झाले आहे. 


५. मूळ प्रस्तावात समाविष्ट नसलेल्या काही बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आल्याने 
उक्त काम पूर्ण करण्यासाठी एकूण रु.३७,५१,५४१/- इतक्या जादा निधीची आवश्‍यकता 
आहे. ह्या नवीन बाबी व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाज हे खालील तक्त्यात निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे आहेत:- 


अ.क्र बाब (कामे) खर्चाचे अंदाज 
(७ (2 (3) 
स्थापत्य कामे 

नवीन वसाहतीपर्यंत जोडरस्ता तयार करणे रु.५,७८,२८७/- 

२. “Construction of Retaining Wall, providing chain link | रु.१५,००,०००/- 
fencing and paving blocks.” 

विद्युतविषयक कामे 

3. “Providing DTC and HTOH Line for newly constructed | रु.६,५७,१६०/- 
Police quarters at Amalner.”’ 

Y. “Providing L.T. Line for newly constructed Police | &.2,%3,89¢/- 
quarters at Amalner.”’ 

प्‌. “Providing street lights at newly constructed Police  रु.२,९५,६७६/- 
quarters at Amalner.”’ 

g. अंतर्गत विद्युतीकरणासाठी वाढीव निधी रु.४,६७,०००/- 

एकूण- रु.३७,९१,५४१/- 


६. Odd (१) जोडरस्ता तयार करणेव (2) “Construction of Retaining Wall, providing 
chain link fencing and paving blocks” Ul कामांसाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, अमळनेर, यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले अनुक्रमे 
रु.५,७८,२८७/- व रु.१५,००,०००/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केलेले आहेत. हे खर्चाचे 
अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, व पोलीस अधीक्षक, 
जळगांव, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


७. तसेच, परिच्छेद ५ मधील तक्त्यातील स्तंभ (2) मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक ३, ४, ५ 
व ६ येथील विद्युतविषयक कामे करण्यासाठी उप अभियंता, विद्युत (सा.बां) उप विभाग, 
जळगांव, यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, 
विद्युत (सा.बां) विभाग, नाशिक, व पोळीस अधीक्षक, जळगांव, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सुप्रमा-१०१८/प्र.क्र.४००/पोल-७. 


८. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून 
रु.३७,५१,५४१/- इतक्या अतिरिक्त खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता देण्यास, 
विवक्षित अटीवर, सहमती दिली आहे. 


९. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या अधिपत्याखाळील पोलीस ठाणे, 
अमळनेर, येथे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता एकूण ४१ सेवा निवासस्थाने यांचे 
उरलेले बांधकाम करण्यासाठी रु.३७,५१,५४१/- (रुपये सदतीस लक्ष एक्कावत्त हजार 
Waal एकेचाळीस फक्त इतक्या अतिरिक्‍त खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय 
काम सुरू करु नये या अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१०. Saal कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, “४०७०, इतर 
Tanita सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, ८००, इतर खर्च, (00) (00)(04) महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे (कार्यक्रम) (४०७००१५१), ५३-मोठी बांधकामे”, 
याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


११. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१४/इमा-२, 
दिनांक ०२.०१.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०११६१४५३०१८६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 
GOPAL 80१५८ कन 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
३) पोलीस अधीक्षक, जळगांव. 
प्रत- 
१ 


) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जिल्हा-जळगांव. 
) कार्यकारी अभियंता, विद्युत (सा.बां) विभाग, नाशिक. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 

) 

) 


AN AD 


०८ 


ल 


कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पु 


-८४) 


9 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


